RNINo. MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013 - 2015 
www .dgps .maharashtra .gov . in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ४, अंक - १५ ] 


गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 


[ पृष्ठे २४ , किंमत : १९ . ०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक १८ मार्च २०१५ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ 

क्रमांक टीपीएस- १११५/ ५९ / प्र .क्र . ३४/ २०१५/ नवि -९. - ज्याअर्थी, शासनाने नाशिक शहराची सुधारित विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( सन १९६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) (यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) चे कलम 
३१ चे उप - कलम (१) नुसार अधिसूचना, नगरविकास विभाग क्रमांक टीपीएस - ११९१/ ३५ (अ)/प्र. क्र . ८८/ नवि -९, दिनांक २८ जून १९९३ अन्वये 
मंजूर केली असून ती दिनांक १६ नोव्हेंबर १९९३ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेत मौजे नाशिक येथील सर्व्हे क्रमांक २८६, २८७ पै., २८८ पै. व २९२ मधील सुमारे ४७ एकर क्षेत्र 
( यापुढे “ उक्त क्षेत्र ” असे संबोधले आहे) रहिवास विभागात समाविष्ट आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, नाशिक महानगरपालिकेने तिच्या महासभेच्या ठराव क्रमांक ६५८ , दिनांक २० नोव्हेंबर २००८ व ठराव क्रमांक १७८३, 
दिनांक ८ जानेवारी २०११ अन्वये उक्त विकास योजनेतील मौजे नाशिक येथील सर्व्हे क्रमांक २८६, २८७ पै., २८८ पै. व २९२ मधील सुमारे ४७ 
एकर क्षेत्र रहिवास विभागातून वगळून “ साधुग्राम ” म्हणून आरक्षित करणेबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप- कलम (१ ) नुसार फेरबदल 
प्रस्ताव ( यापुढे “ उक्त फेरबदल प्रस्ताव ” असे संबोधले आहे) अंतिम मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर उक्त फेरबदल प्रस्ताव 
काही अटींवर व काही बदलांसह मान्य करावा, असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम (२) अन्वये व त्या अनुषंगाने असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून उक्त विकास 
योजनेतील उक्त फेरबदल प्रस्तावास महाराष्ट्र शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २८ जून १९९३ रोजीची 
विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे . 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे. 


नोंद 


मौजे नाशिक येथील सर्व्हे क्रमांक २८६, २८७ पै., २८८ पै. व २९२ मधील अंदाजे ४७ एकर क्षेत्र रहिवास विभागातून वगळून पुढील अटींवर 
“ साधुग्राम ” म्हणून दर्शविण्यात येत आहे. 

(१ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


अट. - साधुग्रामसाठी आरक्षित जागा सिंहस्थासाठी आवश्यक त्या कालावधीत भाविकांसाठी निवासी व अनुषंगिक सुविधा पुरविण्याकरिता वापरली 

जावी आणि इतर कालावधीत उक्त जमिनींचा वापर सार्वजनिक सभा आणि मेळावे, उत्सव , प्रदर्शने , क्रीडास्पर्धा, खुले वाहनतळ , मनोरंजन 
मैदान / खेळाचे मैदान, आठवडी बाजार इत्यादी खुल्या वापराकरिता अनुज्ञेय राहील . आयुक्त , महानगरपालिका यांनी विभागीय सहसंचालक , 
नगररचना, नाशिक विभाग यांच्या सल्ल्याने उक्त जमिनींचेविस्तृत रेखांकन तयार करावे व त्याप्रमाणे अंमलबजावणी करावी. 

उपरोक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणाऱ्या विकास योजना भाग नकाशाची प्रत आयुक्त , नाशिक महानगरपालिका, नाशिक यांच्या कार्यालयात 
कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात आली आहे. 
प्रस्तुत अधिसूचना विभागाच्या www. maharashtra. gov .in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध राहील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 

संजय व. बारई, 
कक्ष अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Mantralaya , Mumbai - 400 032 

___ Dated 18th March 2015 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

TPS - 1115 /59/CR - 34 / 2015 /UD - 9 . - Whereas, the Government has sanctioned the Revised 
Development Plan ofNashik Municipal Corporation (hereinafter referred to as " the said Development Plan ") 
vide Urban Development Department s Notification No. TPS- 1191/35 (A )/ CR -88 /UD -9 , dated the 28th June, 
1993 under sub - section ( 1 ) of Section 31 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 (Mah . 
Act No. XXXVII of 1966 ) (hereinafter referred to as the said Act ) which has come into force with effect from 
the 16th November 1993 ; 

and whereas , in the said Development Plan , the land bearing Survey Nos . 286 , 287 (pt) , 288 (pt. ) and 
292 of Mauze Nashik , admeasuring about 47 Acres (hereinafter referred to as “ the said Lands" ) is included 
in Residential Zone ; 

and whereas, the Nashik Municipal Corporation (hereinafter referred to as “ the said Planning Authority”) 
vide its General Body Resolution No. 658 , dated the 20th November, 2008 and Resolution No. 1783, dated 
the 8th January , 2011, has submitted to the Government for its sanction a modification proposal to delete 
the land bearing Survey Nos. 286 , 287 (pt.), 288 (pt.) and 292 ofMauze Nashik , admeasuring about 47 
Acres from Residential Zone and to reserve the land thus released as " Sadhugram " , as per the provisions 
of sub -section ( 1) of Section 37 of the said Act (hereinafter referred to as “ the said Modification Proposal") ; 

and whereas, after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune, the Government is of the opinion that the said Modification Proposal should be 
sanctioned with some changes and some conditions. 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub -section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act , the Government hereby, sanctions the said Modification Proposal with some changes and for that 
purpose amends the aforesaid Notification , dated the 28th June, 1993 as follows. 

" In the Schedule of Modifications appended to the Notification , dated 28th June, 1993, sanctioning the 
said Development Plan , the followingnew entry shall be added after the last entry . 

ENTRY 
The area admeasuring 47 Acres , bearing Survey No. 286 , 287 (pt.), 288 (pt.) and 292 ofMauze Nashik , 
is deleted from Residential Zone and designated as " Sadhugram " as shown on the plan , subject to the 
conditions specified below . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०१५ / चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 


Condition. - The lands reserved for “ Sadhugram" , be used for providing residential and other allied 

amenities , for the pilgrims, during the period of “ Sinhashtha " and during other times , it shall 
be admissible to use such lands for open users like public meetings and gatherings , festivals , 
exhibitions, sports events , open parking , recreational ground / playground ,weekly market, 
etc . The Commissioner, Nashik Municipal Corporation shall prepare layout of such lands , in 
consultation with the Joint Director of Town Planning , Nashik Division ,Nashik and use the 

same accordingly . 
A copy of the part plan of the aforesaid sanctioned modification shallbe available for public inspection 
in the office of the Commissioner ,Nashik Municipal Corporation , Nashik during office hours on all working 
days for a period of one month . 
This Notification shall also be available on the Government s web site www .maharashtra . gov. in 

By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 

SANJAY V . BARAI, 
Section Officer to Government. 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 
जिल्हाधिकारी तथा पुनर्वसन प्रशासक यांजकडून 

घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व-१/ ईटपाल -६/२७/११८६/ २०१५. - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील लघु पाटबंधारे योजना, सुनसगाव या पाटबंधारे 
प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व 
वनविभाग यांचेकडील क्रमांक आरपीए / ३२ (२०००)/प्र. क्र . १९१/र- ३, दिनांक १५ सप्टेंबर २००० अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली 
असून शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकार हस्तांतरण करण्याबाबत निबंध लागू झाले आहेत . 

परिशिष्ट 
प्रकल्पाचे नाव बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 


अ . क्र . 


फक्त शेतजमीन 

तालुका गाव 

तालुका 
१ 
१ लघु पाटबंधारे योजना, 

पाळधी जामनेर सुनसगाव 

जामनेर 
सुनसगाव, तालुका जामनेर , भराडी 

जामनेर देवपिंप्री 

जामनेर 
जिल्हा जळगाव . 

देवपिप्री 

जामनेर 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निबंध 
ते जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे . 

लघु पाटबंधारे योजना, सुनसगाव , तालुका जामनेर या प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन 
संपादित करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ 
चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निर्बंध या घोषणेद्वारे दिनांक १९ मार्च २०१५ पासून उठविणेत येत आहेत . मात्र 
इतर प्रचलित कायद्याचेनिर्बंध कायम राहतील . 

रुबल अग्रवाल , 

जिल्हाधिकारी तथा 
जळगाव, १९ मार्च २०१५ . 

पुनर्वसन प्रशासक , जळगाव . 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व-१/ ईटपाल- ६/ २७/११८७/ २०१५ . - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील साठवण तलाव , हिजयानाला या पाटबंधारे 
प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ चे कलम ११ अन्वये पुढीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व वन 
विभाग यांचेकडील क्रमांक आरपीए / ३१९९ / प्र. क्र . ४२५/र - ३, दिनांक २ डिसेंबर १९९९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून 
शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निर्बध लागू झाले आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


प्रकल्पाचे नाव 


बाधीत गावे 


लाभक्षेत्रातील गावे 

तालुका 


फक्त शेतजमीन 


तालुका 


गाव 


पाळधी 


साठवण तलाव , हिजयानाला, गोंडखेल 

जामनेर गोंडखेल 

जामनेर 
तालुका जामनेर , पाळधी 

जामनेर 

जामनेर 
जिल्हा जळगाव. 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे. 

साठवण तलाव, हिजऱ्यानाला, तालुका जामनेर, या प्रकल्पाचे काम सन २००० मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन संपादित 
करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्प बाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम 
१२ अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निबंध या घोषणेद्वारे दिनांक १९ मार्च २०१५ पासून उठविणेत येत आहेत . मात्र इतर प्रचलित 
कायद्याचेनिर्बंध कायम राहतील . 

रुबल अग्रवाल , 

जिल्हाधिकारी तथा 

पुनर्वसन प्रशासक , जळगाव . 
जळगाव , १९ मार्च २०१५. 


घोषणापत्र 
क्रमांक पुनर्व- १/ ईटपाल / ६/ २७ / ११८८ / २०१५. - जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर तालुक्यामधील साठवण तलाव , पिंपळगाव ( गो ) या पाटबंधारे 
प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र प्रकल्प विस्थापित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ चे कलम ११ अन्वये खालीलप्रमाणे अधिसूचना शासनाचे महसूल व 
वनविभाग यांचेकडील आरपीए/३२९९/ १३७१/प्र.क्र . ४२७/र-३, दिनांक २ डिसेंबर १९९९ अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाली असून 
शेतजमिनींचे कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरण करण्याबाबत निबंध लागू झाले आहेत. 

परिशिष्ट 
अ . क्र . प्रकल्पाचे नाव 

बाधित गावे 

लाभक्षेत्रातील गावे 


फक्त शेतजमीन 


तालुका 


गाव 


तालुका 


साठवण तलाव, पिंपळगाव ( गो ) जामनेर 

पिंपळगाव ( गो) जामनेर 
पिंपळगाव ( गो) , 

पिपरखेडा 

जामनेर 
तालुका जामनेर , 

टाकळी बु ।।. 

जामनेर 
जिल्हा जळगाव. 

टाकळी खु। ।. 

जामनेर 
महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम , १९८६ च्या तरतुदी लागू झाल्याने सदर कायद्यान्वये कलम १२ मध्ये उल्लेखिलेले निर्बंध ते 
जिल्हाधिकारी यांनी उठविण्याबाबत घोषणा करणेपर्यंत अस्तित्वात आहे . 

साठवण तलाव, पिंपळगाव ( गो ), तालुका जामनेर या प्रकल्पाचे काम सन २००८ मध्ये पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी व विस्थापितांसाठी जमीन 
संपादित करावयाची नसल्याने सदर प्रकल्पांतर्गत बाधित व लाभक्षेत्रात येणाऱ्या गावांना महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियम, १९८६ 
चे कलम १२ अन्वये लागू केलेले शेत जमिनींचे हस्तांतरणावरील निबंध या घोषणेद्वारे दिनांक १९ मार्च २०१५ पासून उठविणेत येत आहेत. मात्र 
इतर प्रचलित कायद्याचेनिर्बध कायम राहतील . 

रुबल अग्रवाल , 

जिल्हाधिकारी तथा 

पुनर्वसन प्रशासक , जळगाव . 
जळगाव , १९ मार्च २०१५ . 

१०९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


आहे. 


घेणे . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

आवश्यकता नाही. तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ (४ ) 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 

अन्वये या अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून परिशिष्ट 
११ अन्वये. 

१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनींचे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व 

परवानगीशिवाय अन्य व्यक्तीस हस्तांतरण करण्यास किंवा 
प्राथमिक अधिसूचना 

सदर जमिनींमध्ये कोणताही हितसंबंध अथवा बोजा निर्माण 
जिल्हा धुळे 

करण्यास हितसंबंधित व्यक्तींना याद्वारे प्रतिबंध करण्यात येत 
क्रमांक भूसं / सामान्य/ कावि -१४० / २०१५ . - ज्याअर्थी, समुचित शासनाचे 
असे मत झाले आहे की , परिशिष्ट - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी, ( ५ ) उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे 
परिशिष्ट - २ मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक 

परिशिष्ट - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनींच्या भूमि अभिलेखांचे 
आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे आणि ज्याअर्थी, समुचित 

अद्ययावतीकरण करतील . 
शासनास भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 

संपादित करावयाच्या जमिनींचे क्षेत्र ठरविण्यासाठी समुचित 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ (१ ) 

शासनाने सामान्यत : अथवा विशेष रितीने प्राधिकृत केलेल्या 
अन्वये प्राथमिक अधिसूचना काढण्याचा अधिकार आहे ; 

अधिकाऱ्यास खालील बाबींचा अधिकार असेल . 
आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 

( १ ) जमिनीमध्ये प्रवेश करणे, सर्वेक्षण करणे व मोजमाप 
( ई) अन्वये आणि संबंधित जिल्हाधिकारी यांची महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

अधिसूचना दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ अन्वये समुचित शासन म्हणून ( २) जमीन खणणे किंवा तिच्यामध्येछिद्र घेणे. 
नियुक्ती केली आहे. तसेच सदर अधिसूचनेमधील नियम २ ( छ) अन्वये 

( ३ ) सदर जमीन अशा प्रयोजनासाठी योग्य आहे किंवा 
जिल्हाधिकारी या शब्दाच्या व्याख्येत संबंधित उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 

कसे हे तपासण्यासाठी आवश्यक ती कामे करणे . 
यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे . 

( ४ ) सदर जमिनीत हद्दीच्या खुणा गाडणे व करावयाच्या 
त्याअर्थी, मी, हेमांगी पाटील- भामरे , उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ) , 

कामाच्या हद्दींचे सीमांकन करणे . 
सामान्य, धुळे याद्वारे उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ११ (१) अन्वये ( ५ ) हद्दीत खुणाद्वारे स्तर , सीमा व रेषा चिन्हांकित करणे . 
पुढीलप्रमाणे प्राथमिक अधिसूचना प्रसिध्द करीत आहे. 

सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितसंबंधित व्यक्तीस आपल्या लेखी 
( १) सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी 

हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिध्दी 
परिशिष्ट - २ मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन ), 
आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे. 

सामान्य, धुळे यांच्या कार्यालयात नोंदवाव्यात . 
(२) सदर जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित केल्यास 

परिशिष्ट - १ 
एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होणार नाही . 

जमिनीचा तपशील 
( ३ ) भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई गाव धुळे शहर महानगरपालिका हद्द, तालुका जिल्हा धुळे 
मिळविण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( सुधारणा) अध्यादेश , सर्व्हे नंबर 

संपादित करावयाचे क्षेत्र 
२०१४ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ अन्वये नव्याने समाविष्ट 

१ 
करण्यात आलेल्या कलम १० ( अ ) ( ई) अन्वये सार्वजनिक 

चौ . मी . 
प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधा 

सि . स .नं . १३८५१ 

१२०० 
प्रकल्पांसाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनासाठी उक्त 

( स. नं . ४१२/ १ - अ + २- ब) 
अधिनियमाच्या प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू होणार 

पैकी दक्षिणेकडील 
नाहीत . सदरच्या भूसंपादनाचे प्रयोजन ( धुळे शहर आरक्षण 

परिशिष्ट - २ 
क्रमांक १२५ ‘प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान या 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी भूसंपादन ) हे पायाभूत सुविधा 
प्रकल्पाच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट होत असल्याने सदर प्रकरणी 

__ प्रकल्पाचे नाव : धुळे शहर आरक्षण क्रमांक १२५ - ‘ प्राथमिक शाळा 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करण्याच्या अटीतून 

व खेळाचे मैदान 
सूट देण्यात येत आहे . 

परिशिष्ट - ३ 
( ४ ) सदर प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंबाचे विस्थापन होत 

विस्थापनाबाबत तपशील 
नसल्याने भूमि संपादन अधिनियम, २०१३ च्या कलम ४३ ( १) सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे . 


म 


( ७ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 


परिशिष्ट - ४ 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (सुधारणा) अध्यादेश , २०१४ , दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१४ अन्वये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम 
१० ( अ) नुसार सदरचा प्रकल्प हा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ पायाभूत 
सुविधा प्रकल्प असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
अभ्यास करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

परिशिष्ट - ५ 
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
सदर प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. 

हेमांगी पाटील- भामरे, 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), 

सामान्य, धुळे. 
धुळे , २३ मार्च २०१५. 


एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होणार नाही . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळविण्याचा व पारदर्शकतचा हक्क ( सुधारणा) अध्यादेश , 
२०१४ , दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ अन्वये नव्याने समाविष्ट 
करण्यात आलेल्या कलम १० ( अ ) ( ई) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ पायाभूत सुविधा व सामाजिक पायाभूत सुविधा 
प्रकल्पांसाठी करण्यात येणाऱ्या भूसंपादनासाठी उक्त 
अधिनियमाच्या प्रकरण २ व ३ मधील तरतुदी लागू होणार 
नाहीत . सदरच्या भूसंपादनाचेप्रयोजन ( वाडी नवीन पुनर्वसन 
गावठाण ते शेवाडी पोहोच रस्ता ४. ७० कि . मी . मधील कामाचे 
भूसंपादन ) हे पायाभूत सुविधा प्रकल्पाच्या व्याख्येमध्ये समाविष्ट 
होत असल्याने सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण 
अभ्यास करण्याच्या अटीतून सूट देण्यात येत आहे. 
सदर प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंबाचे विस्थापन होत 
नसल्याने भूमि संपादन अधिनियम , २०१३ च्या कलम ४३ ( १) 
अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्याची 
आवश्यकता नाही. तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ 
( ४) अन्वये या अधिसूचनेच्या प्रसिध्दीच्या दिनांकापासून 
परिशिष्ट - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनींचेजिल्हाधिकाऱ्यांच्या 
पूर्व परवानगीशिवाय अन्य व्यक्तीस हस्तांतरण करण्यास 
किंवा सदर जमिनींमध्ये कोणताही हितसंबंध अथवा बोजा 
निर्माण करण्यास हितसंबंधित व्यक्तींना याद्वारे प्रतिबंध करण्यात 
येत आहे . 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी हे 
परिशिष्ट - १ मध्ये केलेल्या जमिनींच्या भूमि अभिलेखांचे 
अद्ययावतीकरण करतील. 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे क्षेत्र ठरविण्यासाठी समुचित 
शासनाने सामान्यत : अथवा विशेष रितीने प्राधिकृत केलेल्या 
अधिकाऱ्यास खालील बाबींचा अधिकार असेल . 
( १ ) जमिनीमध्ये प्रवेश करणे , सर्वेक्षण करणे व मोजमाप 


TV 


( ६ ) 


घेणे. 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम 
११ अन्वये. 

प्राथमिक अधिसूचना 
जिल्हा धुळे 

क्रमांक भूसं/ सामान्य / कावि - १९७/ २०१५ . - ज्याअर्थी, समुचित शासनाचे 
असे मत झाले आहे की , परिशिष्ट - १ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी , 
परिशिष्ट - २ मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक 
आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे आणि ज्याअर्थी, समुचित 
शासनास भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम ११ ( १) 
अन्वये प्राथमिक अधिसूचना काढण्याचा अधिकार आहे ; 
__ आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ 
( ई) अन्वये आणि संबंधित जिल्हाधिकारी यांची महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
अधिसूचना दिनांक २७ ऑगस्ट २०१४ अन्वये समुचित शासन म्हणून 
नियुक्ती केली आहे. तसेच सदर अधिसूचनेमधील नियम २ ( छ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी या शब्दाच्या व्याख्येत संबंधित उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) 
यांचा समावेश करण्यात आलेला आहे . 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र भारदे, उपजिल्हाधिकारी , ( भूसंपादन), मध्यम 
पाटबंधारे प्रकल्प , धुळे याद्वारे उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम ११ ( १) 
अन्वये पुढीलप्रमाणे प्राथमिक अधिसूचना प्रसिध्द करीत आहे . 
(१ ) सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -१ मध्ये नमूद केलेल्या जमिनी 

परिशिष्ट - २ मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 

आवश्यक आहेत किंवा आवश्यक असण्याचा संभव आहे . 
( २ ) सदर जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी संपादित केल्यास 


( ३) 


( २) जमीन खणणे किंवा तिच्यामध्ये छिद्र घेणे. 

सदर जमीन अशा प्रयोजनासाठी योग्य आहे किंवा 

कसे हे तपासण्यासाठी आवश्यक ती कामे करणे . 
( ४) सदर जमिनीत हद्दीच्या खुणा गाडणे व करावयाच्या 

कामाच्या हद्दींचे सीमांकन करणे . 
( ५) हद्दीत खुणाद्वारे स्तर , सीमा व रेषा चिन्हांकित करणे . 
( ७) सदर अधिसूचनेबाबत ज्या हितासंबंधित व्यक्तीस आपल्या 

लेखी हरकती नोंदवावयाच्या आहेत त्या अधिसूचनेच्या प्रसिध्दी 
दिनांकापासून ६० दिवसांच्या आत उपजिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन), मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, धुळे यांच्या कार्यालयात 
नोंदवाव्यात . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 
परिशिष्ट 

परिशिष्ट – चालू 
जमिनींचा तपशील 

गट नंबर 

संपादित करावयाचे क्षेत्र 
जिल्हा धुळे, तालुका शिंदखेडा, गाव वाडी, रुदाणे व शेवाडे 
गट नंबर संपादित करावयाचे क्षेत्र 

हे . आर 


१ 


७५ 


हे . आर 


५७७/ ७ - अ पै. 


९०/ १ - अ पै . 


___ ० २२ 

० ०७ 


पो . ख . .. 


_ _ पो . ख . 


५७७/ ४ पै . 


९०/ १ पै . 


पो . ख . . . 


९१/ १ , ९१/ २, ९१/ ३, ९१/ ४ 


૬૭ર 


९६/ १ 


पो . ख . .. 


६७५ 


९६/ २ 


पो . ख . 


६५/ ५ पै. 


१०८ 


555 


६६ 


१०९ 


६७४/ १ पै. 


पो . ख . ... 


१८० / १ 


पो . ख . 


६७४/ ३ पै . 


5555 


१८०/ २ 


६७४/ ४ पै . 


११४ / १ पै . 


११४/ २ पै . 


११४/ ३ पै . 


११४/ ४ पै . 


११५/ २ - ब पै . 


पो . ख . . . 


७१/ २ - अ पै . 


११५/ २ - अ पै. 


१३०/ १ पै . 


७१/ २- ब पै . 


९३ 


७१/१ पै. 


९४/ १ ] 


९४/२ 


७१/ ३ पै . 


१८१/ १ 


पो . ख . .. 


पो . ख . . . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 


करण्यात आलेली दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते १४ जानेवारी २०१५ 
पावेतो अशी दिनांक एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 

वरीलप्रमाणे दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते १४ जानेवारी २०१५ ची रद्द 
करण्यात आलेली एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा त्यांचे शिल्लक खाती 
जमा करण्यात यावी. 

पी. एच. काळे , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे . 
धुळे , १२ जानेवारी २०१५. 


__ परिशिष्ट - २ 

सार्वजनिक प्रयोजनाबाबत तपशील 
प्रकल्पाचे नाव : वाडी नवीन पुनर्वसन गावठाण ते शेवाडी पोहोच 
रस्ता ४. ७० कि . मी . मधील कामाचे भूसंपादन 

परिशिष्ट - ३ 

विस्थापनाबाबत तपशील 
सदर प्रकल्पाच्या कामामुळे एकही व्यक्ती / कुटुंब राहत्या घरातून 
विस्थापित होणार नसल्याने विस्थापनाबाबत तपशील निरंक आहे . 

परिशिष्ट - ४ 
सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यासाचे निष्कर्ष 

भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळवण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( सुधारणा) अध्यादेश, २०१४ , दिनांक 
३१ डिसेंबर २०१४ अन्वये नव्याने समाविष्ट करण्यात आलेल्या कलम 
१० ( अ ) नुसार सदरचा प्रकल्प हा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असल्याने 
सदर प्रकरणी सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 

परिशिष्ट - ५ 
प्रशासक नियुक्तीचा तपशील 
सदर प्रकरणी एकही व्यक्ती / कुटुंब विस्थापित होत नसल्याने 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही . 

रवींद्र भारदे, 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), 

मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प, धुळे . 
धुळे , ३१ मार्च २०१५ . 


वाचा. - (१) महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग , शासन निर्णय , 

क्रमांक एचसीटी-२००३/ (१३८)/ का . तीन/ मंत्रालय, मुंबई -३२, 

दिनांक २३ जुलै २००४. 
(२) शासन निर्णय , क्रमांक एचसीटी/ २००९ / प्र. क्र . १४१/ का - तीन , 

मंत्रालय, मुंबई- ३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 
क्रमांक आस्था/ १३२/ २०१५ . - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक 
खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . एस. बी. डिगे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, पिंपळगाव यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार 
३० ( तीस) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजारोखीकरणाकरिता दिनांक 
१ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित 
रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . एस. बी. डिगे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, पिंपळगाव यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात 
यावी. 
नाशिक , २ जानेवारी २०१५. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : ( १) धुळे जिल्हा न्यायालयाचा कार्यालयीन आदेश क्रमांक पृ.क्र . 

बी -२/ २२५ / २०१५, दिनांक ८ जानेवारी २०१५. 
( २) श्री . डी . एस. घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचा 

दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १४ जानेवारी २०१५ 
पावेतो मंजूर करण्यात आलेली अर्जित रजा रद्द होणेबाबतचा 
दिनांक १२ जानेवारी २०१५ रोजीचा विनंती अर्ज. 

__ आदेश 
क्रमांक बी - २/ ३०४ / सन २०१५. - धुळे जिल्हा न्यायालयाचा कार्यालयीन 
आदेश पृष्ठांकन क्रमांक बी -२ / २२५/ २०१५, दिनांक ८ जानेवारी २०१५ 
अन्वये श्री . डी . एस . घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांना दिनांक 
१२ जानेवारी २०१५ ते १४ जानेवारी २०१५ पावेतो एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा, दिनांक ११ जानेवारी २०१५ (रविवार ) व दिनांक १५ जानेवारी 
२०१५ ( मकर संक्रांत) या सुट्टीस जोडून मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
मंजूर करण्यात आलेली होती . 

तथापि , श्री . डी . एस . घुमरे, मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांनी 
काही अपरिहार्य कारणास्तव त्यांना मंजूर करण्यात आलेली दिनांक १२ 
जानेवारी २०१५ ते १४ जानेवारी २०१५ पावेतो एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा रद्द होऊन मिळावी म्हणून विनंती अर्ज सादर केल्याने त्यांना मंजूर 


वाचा. - (१) महाराष्ट्र शासन, विधी व न्याय विभाग , शासन निर्णय , 

क्रमांक एचसीटी-२००३/ (१३८)/ का . तीन/ मंत्रालय, मुंबई -३२ , 

दिनांक २३ जुलै २००४. 
( २) शासन निर्णय, क्रमांक एचसीटी / २००९/ प्र . क्र . १४१/ का - तीन , 

मंत्रालय, मुंबई -३२, दिनांक २२ ऑक्टोबर २०१० . 
क्रमांक आस्था/३२२ / २०१५. - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नाशिक 
खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत . 

श्री . पी . पी . अभंग, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, मालेगाव यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये 
नमूद केल्यानुसार ३० (तीस) दिवसांची अर्जित रजा फक्त रजारोखी 
करणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या गटवर्षाकरिता 
प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . पी . पी . अभंग, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , मालेगाव यांचे सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 

आनंद कारंजकर , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , नाशिक . 
नाशिक , ३ जानेवारी २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २२ जानेवारी २०१५ . 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व अति . सत्र न्यायाधीश यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक कार्यव्य/रजा/१२७ / २०१५. - श्रीमती आर. व्ही. सावंत- वाघुले , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजीची एक दिवसांची मंजूर करणेत 
आलेली परिवर्तित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 
अहमदनगर , १३ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १३३/ २०१५. - श्री. वि . दे. घागी , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ ते २ 
जानेवारी २०१५ रोजीची ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत 
येत आहे. तसेच दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . वि . दे. घागी यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी । 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . वि . दे. घागी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . म . दा . सैंदाणे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री. वि. दे. घागी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २ जानेवारी २०१५. 


___ क्रमांक कार्यव्य / रजा/१४५/२०१४. - श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक ५ जानेवारी 
२०१५ ते ९ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. आर. पाटील यांची २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती एस. आर . पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. एस . अराध्ये , सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती एस. आर. पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
संगमनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या 
तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , संगमनेर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १ जानेवारी २०१५ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/१४२/ २०१५. - श्री . एस . एस. जगताप, २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२७ जानेवारी २०१५ ते २९ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २३ जानेवारी 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. एस. जगताप यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस. जगताप , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २३ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२६ जानेवारी २०१५ रोजीपर्यंत श्री . ए. एम . राजकारणे, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २७ जानेवारी २०१५ 
रोजीपासून ते दिनांक ३० जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . एन. डी . खोसे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . एस. एस. जगताप , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५५/ २०१५. - श्री . आर. व्ही. पांडे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २१ जानेवारी २०१५ ते 
२३ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २५ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. व्ही . पांडे यांना ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . आर. व्ही . पांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक २३ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेसंपेपर्यंत व दिनांक २५ 
जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २५ जानेवारी 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेसंपेपर्यंत श्री . एस. के . ढेकळे, २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा व दिनांक २३ जानेवारी २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २५ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . आर . आर . पत्की, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . आर . व्ही. पांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर 
ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यापदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २० जानेवारी २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


___ क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५६/ २०१५. - श्री . एस . जी . लांडगे , दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक २२ जानेवारी २०१५ ते २४ 
जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २२ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपासून ते दिनांक २६ जानेवारी २०१५ रोजी ध्वजारोहणाचे वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. एस. जी . लांडगे यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे , तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्री . एस . जी . लांडगे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी. एन . कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री. एस. जी . लांडगे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , २८ जानेवारी २०१५ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी. एस. शिंदे यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , शेवगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी. एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. एस . परदेशी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . पी . एस. शिंदे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, शेवगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , ८ जानेवारी २०१५ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५७ / २०१५. - श्री . रा. व. वनवाडी , सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी यांची दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते 
३ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . रा. व. वनवाडी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , राहुरी यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्री. रा. व. वनवाडी , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी. एन . कुलकर्णी, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
राहुरी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 
___ श्री . रा. व. वनवाडी , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , राहुरी 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , राहुरी यापदी स्थानापन्न म्हणून । 
काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ३ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१६२/२०१५ . - श्री. स . ना. पाटील , दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक २७ जानेवारी २०१५ ते 
३० जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २३ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . स. ना . पाटील यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , शेवगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
शेवगाव यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . स. ना. पाटील, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , शेवगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्री . स . ना . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , २२ जानेवारी २०१५ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १६१/ २०१५. - श्री . पी . एस. शिंदे, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , शेवगाव यांची दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते 
१६ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ९ जानेवारी २०१५ रोजी सायंकालीन 
न्यायालयाचे वेळेपूर्वीपासून कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १७ जानेवारी 
२०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६९/ २०१५. - श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक ६ जानेवारी २०१५ ते 
९ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजी सकाळी ११ . ०० 
वाजेपासून ते दिनांक १२ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 
___ श्रीमती ए. ए . कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कर्जत यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०१५ / चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 


११ 


कार्यभार श्री . एस . यु . महादार , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कर्जत यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , ७ जानेवारी २०१५ . 


श्री . एस . एम . भगत , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्री. जी . एन. बनसोडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश, संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ७ जानेवारी २०१५ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १६९/ २०१५. - श्रीमती ए . ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यांची दिनांक १४ जानेवारी २०१५ ते 
१६ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १७ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , कर्जत यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 
__ श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत 
यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस . यु. महादार , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कर्जत यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 
__ श्रीमती ए. ए. कुलकर्णी, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कर्जत 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कर्जत यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १५ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७४ / २०१४. - श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक ३० 
डिसेंबर २०१४ ते ३ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ५ दिवसांची मंजूर 
करणेत आलेली अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . व त्याऐवजी 
दिनांक ३० डिसेंबर २०१५ ते दिनांक १३ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण 
पंधरा दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस. के. केवले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ३० डिसेंबर २०१४ व ३१ डिसेंबर २०१४ रोजी श्रीमती 
आर . व्ही . सावंत -वाघुले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति. सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक १ जानेवारी २०१५ ते दिनांक 
१३ जानेवारी २०१५ पर्यंत श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश -३ व 
अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 

श्रीमती एस. के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश- २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १६ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१७० / २०१५. - श्री . जी. एन. बनसोडे, तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक २९ डिसेंबर 
२०१४ ते ३ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ६ दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २७ डिसेंबर 
२०१४ रोजीपासून ते दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . जी . एन. बनसोडे यांना तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश - १ व अति . सत्र न्यायाधीश, संगमनेर यापदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
आले होते . 

श्री . जी . एन. बनसोडे, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , संगमनेर यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा । 
न्यायीक कार्यभार दिनांक २७ डिसेंबर २०१४ रोजीपासून ते दिनांक २९ 
डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . एस. व्ही . कुलकर्णी, 
जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय 
कार्यभार श्रीमती एस. आर . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, संगमनेर यांचेकडे व दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १७४ / २०१५.- श्रीमती एस . के. केवले, जिल्हा 
न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक १ 
जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . के . केवले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते. 

श्रीमती एस. के . केवले, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . वि . बा . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अति . सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 
____ श्रीमती एस . के. केवले, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अति. सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर ते जिल्हा न्यायाधीश - २ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १ जानेवारी २०१५. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


श्री . बी . डी . कदम , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. के . ढेकळे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्री . बी . डी . कदम , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 
अहमदनगर , २८ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१८५/ २०१५. - श्रीमती टी . एम . निराळे , ९ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१५ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १७ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे. तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती टी . एम. निराळे यांना ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ९ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती टी . एम . निराळे, ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती व्ही . आर. हंगरगेकर , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्रीमती टी . एम. निराळे , ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ९ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १३ जानेवारी २०१५ . 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१८६/ २०१५. - श्रीमती व्ही . जे . कोरे , २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यांची दिनांक २ जानेवारी 
२०१५ ते दिनांक ७ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ६ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही. जे . कोरे यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , संगमनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्रीमती व्ही . जे. कोरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती आर. एन . मर्क , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात आला होता. 

श्रीमती व्ही. जे. कोरे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , संगमनेर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १३ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १९४/ २०१५.- श्री . ए. ए. पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक २७ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक 
५ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण १० दिवसांची वाढीव अर्जित रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २७ डिसेंबर 
२०१४ रोजीपासून ते दिनांक ६ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. ए. पंचभाई यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे , तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 
___ श्री . ए . ए. पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . एस. व्ही. कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एन. एन. पाटील, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात आला होता . 
___ श्री . ए. ए. पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत वाढीव अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ६ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १९२/ २०१५ . - श्री. बी. डी . कदम, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ते 
दिनांक २१ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे . तसेच वरील कालावधीत 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी. डी . कदम यांना सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , श्रीगोंदा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १९४/ २०१५. - श्री . ए. ए . पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते दिनांक 
२३ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण १२ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे 
मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १२ जानेवारी २०१५ रोजीपासून 
ते दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. ए. ए. पंचभाई यांना दिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे, तसेच 
त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
नेवासा यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री. ए. ए. पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचे 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा न्यायीक कार्यभार 
श्री . एस . व्ही . कुलकर्णी, जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
नेवासा यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . एन. एन. पाटील, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


१३ 


श्री . ए. ए. पंचभाई, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा हे वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , नेवासा यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते. 
अहमदनगर , १२ जानेवारी २०१५. 


श्रीमती आर. जे . पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . एस. तोडकर , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती आर. जे. पाटील, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

__ सु. कि . केवले, 
प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश- १ व अति . सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , २७ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/१९५/ २०१५. - श्री . पी . डी . डिग्रसकर , जिल्हा 
न्यायाधीश- ४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची दिनांक २६ 
डिसेंबर २०१४ ते ९ जानेवारी २०१५ रोजीची एकूण १५ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २४ डिसेंबर 
२०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ११ जानेवारी २०१५ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . डी. डिग्रसकर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे, तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश - ४ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 

श्री. पी. डी . डिग्रसकर, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अति . सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांच्या पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती आर. व्ही . 
सावंत- वाघुले , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -२ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचेकडे व दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ११ जानेवारी २०१५ रोजीपर्यंत श्री. ए . एन. चौरे , 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अति . सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर ठेवणेत 
आला होता. 
___ श्री . पी . डी . डिग्रसकर , जिल्हा न्यायाधीश - ४ व अति . सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश-४ व अति . सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यापदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

अ . ज . ख्वाजा, 
प्रभारी प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 
अहमदनगर , १२ जानेवारी २०१५ . 


पहा : ( १) श्रीमती एम . के. कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक 
१९२६/ २०१४ , दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ व त्यासोबत सादर 
केलेला दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ ते ३१ डिसेंबर २०१४ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर होणेबाबतचा 
विनंती अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त ), 
जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३१ डिसेंबर 
२०१४ अखेर श्रीमती कोठुले यांचे खाती १० दिवस परिवर्तित 

रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र. 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयीन पृष्ठांकन क्रमांक ९ / २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ ३०/ सन २०१५. - श्रीमती एम . के. कोठुले, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१४ (४ था शनिवार) व दिनांक २८ डिसेंबर २०१४ 
(रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून दिनांक २९ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ३१ 
डिसेंबर २०१४ रोजी अशी एकूण ३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम . के. कोठुले यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते. 

श्रीमती एम. के . कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. बी. पवार , ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी 
सांभाळला होता . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४९ / २०१५. - श्रीमती आर. जे. पाटील, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २८ 
जानेवारी २०१५ ते दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१५ रोजीची एकूण ११ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २७ 
जानेवारी २०१५ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ९ फेब्रुवारी २०१५ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर. जे. पाटील यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे , तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 


श्रीमती एम. के. कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती एम. के. कोठुले, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे, २ जानेवारी २०१५. 


श्री . डी. एस. पिसाळ, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचेस्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी. एस. पिसाळ , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ५ जानेवारी २०१५ . 


पहा : ( १) श्री . डी . एस. पिसाळ, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक 
१८९८/ २०१४, दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ व त्यासोबत सादर 
केलेला दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ ते ३ जानेवारी २०१५ 
पावेतो अशी एकूण १६ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर होणेबाबतचा 
अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त), जिल्हा 
न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३१ डिसेंबर २०१४ अखेर 
श्री . पिसाळ यांचे खाती ८४ दिवस परिवर्तित रजा शिल्लक 

असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९ / २०१४ , 

दिनांक ६ जानेवारी २०१४. 
( ४) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश पृष्ठांकन क्रमांक 
म . जा . क . बी -२/ ६५३० / २०१४, दिनांक १९ डिसेंबर २०१४. 

आदेश 
क्रमांक बी -२/१३२ / सन २०१५. - श्री. डी . एस. पिसाळ , ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ ते दिनांक ३ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी 
एकूण १६ दिवसांची परिवर्तित रजा दिनांक ५ जानेवारी २०१५ ( रविवार ) 
या सुट्टीला जोडून याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. डी . एस. पिसाळ यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 
__ श्री . डी . एस. पिसाळ , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. जी. दुबाळे, ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी 
सांभाळला होता. 


पहा : (१) श्री . डी. एस. घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांचे पत्र 

क्रमांक ३० / २०१५, दिनांक ८ जानेवारी २०१५ व त्यासोबत 
सादर केलेला दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते १४ जानेवारी 
२०१५ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व 
वित्त), जिल्हा न्यायालय , धुळे यांनी दिलेले दिनांक ८ जानेवारी 
२०१५ रोजी श्री . घुमरे यांचे खाती १७७ दिवस अर्जित रजा 

शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र. 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९/ २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक बी - २/ २२५/ सन २०१५ . - श्री . डी . एस. घुमरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांना दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते १४ जानेवारी 
२०१५ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ११ जानेवारी 
२०१५ ( रविवार) व दिनांक १५ जानेवारी २०१५ ( मकरसंक्रांत ) या सुट्टीस 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच त्यांना दिनांक १० जानेवारी 
२०१५ रोजीचे होणाऱ्या न्यायीक कार्यशाळेचे कामकाज संपल्यानंतरपासून 
ते दिनांक १६ जानेवारी २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एस. घुमरे यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 
___ श्री. डी . एस. घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . के . ए. बागी , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे यांचेकडे सोपविण्यात येत 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस. घुमरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ८ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


पहा : (१ ) श्रीमती एम. के. कोठुले, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक 
६६/ २०१४, दिनांक १२ जानेवारी २०१५ व ११६ / २०१५, दिनांक 
१७ जानेवारी २०१५ रोजीचा व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक 
१२ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १४ जानेवारी २०१५ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर होणेबाबतचा 
विनंती अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त ), 
जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३० जून २०१५ 
अखेर श्रीमती कोठुले यांचे खाती २८ दिवस रजा शिल्लक 

असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र. 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयीन पृष्ठांकन आदेश क्रमांक ९ / २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ ४०८ / सन २०१५ .- श्रीमती एम. के. कोठुले, ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते १४ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १५ जानेवारी २०१५ (मकर संक्रांत) या 
सुट्टीला जोडून याद्वारे मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एम. के . कोठुले यांना ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्रीमती एम. के. कोठुले , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. जी . दुबाले, ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात आला होता. . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्रीमती एम . के. कोठुले , ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर 
त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
धुळे, १७ जानेवारी २०१५. 


( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३ ) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९ / २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक बी - २/ ४३० / सन २०१५. - श्री . डी . एस . घुमरे , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , धुळे यांना दिनांक २० जानेवारी २०१५ ते २३ जानेवारी 
२०१५ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २४ जानेवारी 
२०१५ ( २ रा शनिवार ), २५ जानेवारी २०१५ (रविवार ) व दिनांक २६ 
जानेवारी २०१५ (ध्वजवंदन) या सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांना दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात आलेली आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एस. घुमरे यांना मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री. डी . एस. घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . के . ओ. बागी, 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत 
आहे . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . घुमरे, मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते. 
धुळे, १९ जानेवारी २०१५. 


पहा : (१) श्री . यु. पी. देवर्षी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक 
१२/ २०१५ , दिनांक १२ जानेवारी २०१५ व ६० /०१/ २०१५, दिनांक 
१७ जानेवारी २०१५ त्यासोबत सादर केलेला दिनांक १२ 
जानेवारी २०१५ ते १४ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा मंजूर होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील 
सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त), जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी 
दिलेले दिनांक ३० जून २०१५ अखेर श्री. देवर्षी यांचे खाती 

४६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयीन पृष्ठांकन क्रमांक ९/ २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४. 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ ४०९ / सन २०१५ .- श्री. यु. पी . देवर्षी, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते १४ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १५ जानेवारी २०१५ ( मकरसंक्रांत ) या 
सुट्टीला जोडून याद्वारे मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह कार्योत्तर मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


पहा : ( १) श्री . डी. एस. घुमरे , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, धुळे यांचे पत्र 

क्रमांक ६०/ २०१५, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ त्यासोबत 
सादर केलेला दिनांक २० जानेवारी २०१५ ते २३ जानेवारी 
२०१५ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर 
होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व 
वित्त ), जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले दिनांक १९जानेवारी 
२०१५ रोजी श्री . घुमरे यांचे खाती १७७ दिवस अर्जित रजा 
शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , १६ जानेवारी २०१५. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु. पी. देवर्षी यांना ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री . य . पी . देवर्षी, 3 रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. जी . दुबाळे , ५ वे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडे 
सोपविण्यात आला होता . 

तसेच त्यांचे सायंकालीन न्यायालयाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . 
डी . कुल्हेकर, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. यु . पी . देवर्षी, ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धुळे 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १७ जानेवारी २०१५. 


पहा : ( १) श्री . आर. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त 

सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे पत्र क्रमांक २६२/२०१५, दिनांक १२ 
जानेवारी २०१५ चे व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक १२ 
जानेवारी २०१५ ते १४ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील 
सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त), जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी 
दिलेले दिनांक १२ जानेवारी २०१५ अखेर श्री. कदम यांचे 
खाती ३८३ दिवस परिवर्तित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे 

प्रमाणपत्र. 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९. . 
( ३ ) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९/ २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक बी - २/ ३८२/ सन २०१५. - श्री . आर . आर. कदम , जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धूळे यांना दिनांक १२ जानेवारी 
२०१५ ते दिनांक १४ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
परिवर्तित रजा मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री. आर. आर. कदम यांना जिल्हा 
न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश - १ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री . आर. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री. पी. एच. काळे , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आलेला होता . 
__ श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 


पहा : (१) श्री . वै. व. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 

व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे पत्र क्रमांक ७१ / 
२०१५, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ व त्यासोबत सादर केलेला 
दिनांक २१ जानेवारी २०१५ ते २३ जानेवारी २०१५ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजामंजूर होणेबाबतचा अर्ज 
व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त), जिल्हा न्यायालय , 
धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३० जून २०१५ रोजी श्री . कुलकर्णी 
यांचे खाती ९३ दिवस अर्जित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे 

प्रमाणपत्र . 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९ /२०१४ , 
दिनांक ६ फेब्रुवारी २०१४. 

आदेश 
क्रमांक बी -२/४६४ / सन २०१५ . - श्री . वै. व. कुलकर्णी, सह दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांना 
दिनांक २१ जानेवारी २०१५ ते २३ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २४ जानेवारी २०१५ (२ रा शनिवार ) व 
दिनांक २५ जानेवारी २०१५ ( रविवार ) या सुट्टीस जोडून याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांना दिनांक २० जानेवारी २०१५ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २५ जानेवारी २०१५ रोजीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी मंजूर करण्यात आलेली आहे . 
___ रजेवरून परत आल्यावर श्री . वै. व. कुलकर्णी यांना सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

श्री . वै. व. कुलकर्णी, सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . गु . हि . पाटील , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी सांभाळावा . 
___ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. वै. व. कुलकर्णी, सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , शिरपूर 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, २० जानेवारी २०१५ . 


पहा : (१) श्रीमती पी . पी . कर्णिक , जिल्हा न्यायाधीश - ३ व अतिरिक्त 

सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे पत्र क्रमांक ४६६/ २०१५, दिनांक 
२१ जानेवारी २०१५ व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक १८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


१७ 


डिसेंबर २०१४ ते २३ डिसेंबर २०१४ पावेतो अशी एकूण 
६ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील 
सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त ), जिल्हा न्यायालय , धुळे यांनी 
दिलेले दिनांक ३० जून २०१५ अखेर श्री . कदम यांचे खाती 

२७ दिवस रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र. 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९/ २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक बी -१/ ४८७/ सन २०१५. - श्रीमती पी . पी. कर्णिक , जिल्हा न्यायाधीश 
३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ ते 
२३ डिसेंबर २०१४ पावेतो अशी एकूण ६ दिवसांची परिवर्तित रजा 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. पी. कर्णिक यांना जिल्हा न्यायाधीश 
३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्रीमती पी . पी . कर्णिक , जिल्हा न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 

श्रीमती पी . पी . कर्णिक , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलले आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती पी . पी . कर्णिक , जिल्हा 
न्यायाधीश- ३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे ह्या वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तीत रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या जिल्हा न्यायाधीश- 3 
व सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 
असत्या . 
धुळे , २१ जानेवारी २०१५. 


२ दिवसांची परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . यु . पी . देवर्षी यांना 3 रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एम . के . कोठुले , ४ थे सह 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 
यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता. 

तसेच त्यांचे सायंकालीन न्यायालयाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . 
डी . कुल्हेकर , सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 
___ श्री. यु. पी. देवर्षी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते 
कामावर रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे . 
__ महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप - २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे सह 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे हे 
वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते ३ रे 
सह दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, २२ जानेवारी २०१५. 


पहा : ( १) श्री . यु. पी . देवर्षी, ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक 
६४ / २०१५ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ व त्यासोबत सादर 
केलेला दिनांक १९ जानेवारी २०१५ व २० जानेवारी २०१५ 
पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची परिवर्तित रजा मंजूर होणेबाबतचा 
विनंती अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त ), 
जिल्हा न्यायालय , धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३० जून २०१५ 
अखेर श्री . देवर्षी यांचे खाती ७२ दिवस रजा शिल्लक 

असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयीन पृष्ठांकन क्रमांक ९/ २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४. 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ ५२५ / सन २०१५ .- श्री. यु. पी. देवर्षी, ३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ व २० जानेवारी २०१५ पावेतो अशी 


पहा : ( १) श्री . डी . एस. पिसाळ , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 

स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक 
३६९/ २०१५, दिनांक २७ जानेवारी २०१५ व त्यासोबत सादर 
केलेला दिनांक २८ जानेवारी २०१५ ते ३० जानेवारी २०१५ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवस अर्जित रजा मंजूर होणेबाबतचा 
अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त), जिल्हा 
न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३० जून २०१५ अखेर 
श्री . पिसाळ यांचे खाती ४१ दिवस अर्जित रजा शिल्लक 

असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र. 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९/ २०१४ , 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४. 

आदेश 
क्रमांक बी - २/ ५८७/ सन २०१५. - श्री. डी . एस. पिसाळ, ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना 
दिनांक २८ जानेवारी २०१५ ते दिनांक ३० जानेवारी २०१५ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे व 
तसेच त्यांना दिनांक २७ जानेवारी २०१५ रोजीचे सायंकालीन न्यायालयाचे 
कामकाज संपल्यानंतरपासून ते दिनांक ३१ जानेवारी २०१५ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे . 
__ रजेवरून परत आल्यावर श्री. डी . एस. पिसाळ यांना ६ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 


६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा न्यायाधीश- १ व 
धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
पद रिक्त ठेवणेत येत आहे. 

राहिले असते . 
श्री . डी. एस. पिसाळ , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

भालचंद्र दौ . कापडणीस , 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे. 
त्यांचे पदाचा ( सायंकालीन न्यायालयाचे कामकाजासह ) व तसेच त्यांचेकडेस 
सोपविण्यात आलेला श्री . एस. बी . पवार , ७ वे सह दिवाणी न्यायाधीश , 

धुळे, २८ जानेवारी २०१५ . 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पदाचा अशा 
दोन्ही पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . जी . दुबाळे , ५ वे सहदिवाणी ____ पहा : (१) श्री . वाय . एस. पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांनी 

व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 
सांभाळावा. 

यांचा दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १४ जानेवारी 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 

२०१५ पावेतोची अर्जित रजा व मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . डी . एस . पिसाळ , ६ वे 

मिळणेबाबतचा अर्ज क्रमांक ९/ २०१५, दिनांक ६ जानेवारी 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे 

२०१५ व त्यावरील वरिष्ठ लिपिक ( रोख व वित्त विभाग) , 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ६ वे 

जिल्हा न्यायालय , नंदुरबार यांचे खाती ९१ दिवसांची अर्जित 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे 

रजा शिल्लक असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र. 
यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, २७ जानेवारी २०१५. 

( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 

आदेश 
पहा : ( १) श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त । क्रमांक बी -२/४१/ सन २०१५ .- श्री. वाय . एस. पैठणकर, दिवाणी 

सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे पत्र क्रमांक ४४१/ २०१५, दिनांक २० न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा , 
जानेवारी २०१५ व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक २० जानेवारी जिल्हा नंदुरबार यांना दिनांक १२ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १४ जानेवारी 
२०१५ ते २३ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा तसेच दिनांक १० 
परिवर्तित रजा मंजूर होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक 

जानेवारी २०१५ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ जानेवारी 
अधीक्षक ( रोख व वित्त), जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले 

२०१५ च्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोच्या मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
दिनांक ३० जून २०१५ अखेर श्री . कदम यांचे खाती ३८७ 

याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 
दिवस रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . वाय. एस. पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश , 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 

कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९ / २०१४ , 

यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिनांक ६ जानेवारी २०१४. 

दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा , 

जिल्हा नंदुरबार यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
क्रमांक बी -१/६०३ / सन २०१५.- श्री. आर. आर. कदम , जिल्हा 

सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 
न्यायाधीश - १ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक २० जानेवारी 
२०१५ ते दिनांक २३ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची 

___ श्री . वाय . एस. पैठणकर , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
परिवर्तित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. आर. कदम यांना जिल्हा न्यायाधीश 

रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा त्यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 

अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. ए. देशपांडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश- १ व अतिरिक्त स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा यांनी सांभाळावा. 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यापदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता ___ महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

टीप- २ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . वाय. एस. पैठणकर , 
__ श्री . आर. आर. कदम , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 

जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
श्री . पी . एच. काळे, जिल्हा न्यायाधीश - २ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
धुळे यांचेकडे सोपविण्यात आला होता. 

वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
__ श्री . आर. आर. कदम, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

राहिले असते . 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 

नितीन आर . बोरकर, 
असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, नंदुरबार . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. आर. आर. कदम, जिल्हा 

__ _ नंदुरबार , ७ जानेवारी २०१५. 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 


आदेश 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 
पहा : ( १) श्री . एस. बी. पवार , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक १३९ / २०१५, दिनांक 

२१ जानेवारी २०१५ व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक १३ जानेवारी २०१५ ते १७ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित 
रजा मंजूर होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त), जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३० जून २०१५ रोजी 

श्री . पवार यांचे खाती ७० दिवस परिवर्तित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
(२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९ /२०१४ , दिनांक ६ जानेवारी २०१४. 

आदेश 
क्रमांक बी -२/ ४८९ / सन २०१५. - श्री . एस. बी. पवार , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक 
१८ जानेवारी २०१५ ( रविवार ) या सुट्टीस जोडून दिनांक १३ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १७ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित रजा 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . बी . पवार यांना ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . 

श्री. एस . बी. पवार , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रूजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. 

श्री . एस . बी . पवार , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार खालील न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता. 
ज्या न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस कार्यभार सोपविण्यात 

ज्या कालावधीसाठी अतिरिक्त कार्यभार 
आला त्या न्यायीक अधिकारी यांचे नाव व हुद्दा 

सोपविण्यात आलेला आहे तो कालावधी 


श्री. डी . एस. पिसाळ , 

दिनांक १३ जानेवारी २०१५ व १४ जानेवारी २०१५ पावेतो 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , धुळे . 
श्री . एस. जी. दुबाळे , 

दिनांक १५ जानेवारी २०१५ ते १८ जानेवारी २०१५ पावेतो 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , धुळे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . एस . बी . पवार , ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते ७ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, २१ जानेवारी २०१५. 


पहा : (१ ) श्री . एस. जी . दुबाले , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक १०७/ २०१५, दिनांक 

१४ जानेवारी २०१५ व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ते २३ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त), जिल्हा न्यायालय , धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३० जून २०१५ अखेर श्री . 

दुबाले यांचे अर्जित रजेच्या खाती ४६ दिवस अर्जित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९/ २०१४ , दिनांक ६ जानेवारी २०१४. 

आदेश 
क्रमांक बी - २/ ३९६ / सन २०१५. - श्री . एस. जी. दुबाले, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक 
१९ जानेवारी २०१५ ते दिनांक २३ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १८ जानेवारी २०१५ ( रविवार) व दिनांक २४ 
जानेवारी २०१५ ( ४ था शनिवार ), दिनांक २५ जानेवारी २०१५ ( रविवार ) या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे व तसेच त्यांना दिनांक १७ 
जानेवारी २०१५ रोजीचे सायंकालीन न्यायालयाचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ जानेवारी २०१५ रोजीचे ध्वजारोहनाचे कार्यक्रमापूर्वी पावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 

- रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस. जी . दुबाले यांना ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री. एस. जी . दुबाले, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार खालील न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


ज्या न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस कार्यभार सोपविण्यात 

आला त्या न्यायीक अधिकारी यांचे नाव व हुद्दा 


ज्या कालावधीसाठी अतिरिक्त कार्यभार 
सोपविण्यात आलेला आहे तो कालावधी 


श्री. व्ही . जी . चव्हाण, 

दिनांक १८ जानेवारी २०१५ रोजीचा 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे. 
श्री . डी . एस. पिसाळ , 

दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ते २६ जानेवारी २०१५ रोजीचे 
६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

ध्वजवंदनाचे कार्यक्रमापूर्वीपावेतो . 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , धुळे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. एस. जी . दुबाले, ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १७ जानेवारी २०१५. 


पहा : (१) श्री . डी . एस. पिसाळ , ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे पत्र क्रमांक १०७ / २०१५ , दिनांक 

१४ जानेवारी २०१५ व त्यासोबत सादर केलेला दिनांक १६ जानेवारी २०१५ ते १८ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा 
मंजूर होणेबाबतचा अर्ज व त्यावरील सहायक अधीक्षक ( रोख व वित्त ), जिल्हा न्यायालय, धुळे यांनी दिलेले दिनांक ३० जून २०१५ अखेर श्री . 

पिसाळ यांचे खाती ४४ दिवस अर्जित रजा शिल्लक असल्याबद्दलचे प्रमाणपत्र . 
( २) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ चा नियम ३९ . 
( ३ ) धुळे जिल्हा न्यायालयाचे कार्यालयीन आदेश क्रमांक ९/ २०१४, दिनांक ६ जानेवारी २०१४ . 

आदेश 
क्रमांक बी -२/३७७ / सन २०१५ .- श्री. डी . एस. पिसाळ, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांना दिनांक 
१६ जानेवारी २०१५ ते दिनांक १८ जानेवारी २०१५ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक १५ जानेवारी २०१५ (मकरसंक्रांत ) या सुट्टीला 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे व तसेच त्यांना दिनांक १४ जानेवारी २०१५ रोजीचे सायंकालीन न्यायालयाचे कामकाज संपल्यानंतरपासून ते 
दिनांक १९ जानेवारी २०१५ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एस. पिसाळ यांना ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे यापदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . 

श्री. डी. एस. पिसाळ, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे उपरोक्त अनुपस्थितीचे कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार खालील न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 
ज्या न्यायीक अधिकारी यांचेकडेस कार्यभार सोपविण्यात 

ज्या कालावधीसाठी अतिरिक्त कार्यभार 
आला त्या न्यायीक अधिकारी यांचे नाव व हुद्दा 

सोपविण्यात आलेला आहे तो कालावधी 
२ 
श्री . एस. जी . दुबाळे , 

दिनांक १५ जानेवारी २०१५ ते १७ जानेवारी २०१५ पावेतो 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 

( सायंकालीन न्यायालयाचे कामकाजासह ) 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे . 
श्री. व्ही . जी. चव्हाण , 

दिनांक १८ जानेवारी २०१५ रोजीचा 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 

( रिमांडसह ) 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धुळे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९८१ चा नियम ३९ खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की, श्री. डी . एस . पिसाळ , ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यापदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

भालचंद्र दौ. कापडणीस , 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, धुळे. 
धुळे , १६ जानेवारी २०१५ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५, २०१५ / चैत्र १९ - २५ , शके १९३७ 


२१ 


सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक ना.बँका/ डी -४/दिकोपरगावपिबँक / क . १५६/ अधि. /१८२/ सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी, दिनेश ओऊळकर , सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
अधिसूचनेन्वये दि कोपरगाव पिपल्स को - ऑप. बँक लिमिटेड, कोपरगाव या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये 
खालील अटीस अधीन राहून दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१५ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अ. क्र . अधिकाऱ्याचेनाव 

शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


श्री . व्ही . एच. रोठे सिनियर ऑफीसर वसुली अधिकारी अहमदनगर , पुणे व 

नाशिक जिल्हे . 
अटी. - (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

___ कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४ ) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा. 
( ५ ) आपले पत्रव्यवहारात/ आदेशात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
( ६) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्यांची बदली/ सेवानिवृत्ती / मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 
____ व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 

( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 
पुणे, ५ जानेवारी २०१५. 


क्रमांक ना .बँका/ डी - ४/ श्रीस्वामीसमर्थबँक / क .१५६/ अधि ./१८३/ सन २०१५. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करून मी , दिनेश ओऊळकर , सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
अधिसूचनेन्वये श्री स्वामी समर्थ सहकारी बँक लिमिटेड , निघोज , तालुका पारनेर , जिल्हा अहमदनगर या बँकेच्या पुढील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती कलम १५६ अन्वये पुढील अटींस अधीन राहून दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 
अधिकाऱ्यांचे नाव 

हुद्दा शक्तीची व्याप्ती 

कार्यक्षेत्र 


शाखा व्यवस्थापक 


१ श्री . दिलीप म्हतारबा गागरे शाखा व्यवस्थापक वसुली अधिकारी अहमदनगर , ठाणे , पुणे, नाशिक , 

औरंगाबाद व बीड जिल्हे . 
श्री. मच्छिद्र पांडुरंग कवाद 

वसुली अधिकारी अहमदनगर , ठाणे , पुणे , नाशिक , 

औरंगाबाद व बीड जिल्हे. 
३ श्री . शिवाजी नरसु मुळे 

अकौंटन्ट वसुली अधिकारी अहमदनगर , ठाणे , पुणे, नाशिक , 

औरंगाबाद व बीड जिल्हे . 
अटी. - (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम १५६ व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . 
( २) सदरचे अधिकार कलम १०१ व कलम ९१ अन्वये वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
( ३) प्रतिमाह विहित नमुन्यात वसुलीची माहिती या कार्यालयास सादर करावी. 
( ४) नियमानुसार सरचार्ज गणना करून कोषागारात भरणा करण्यात यावा . 
( ५) आपले पत्रव्यवहारात / आदेशात तीन सिंहांच्या राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ६ ) प्रस्तुत प्राधिकृत वसुली अधिकाऱ्यांची बदली/ सेवानिवृत्ती/ मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप संपुष्टात येतील अथवा बँक 

व्यवस्थापनाने अधिकार काढून घेण्याबाबत प्रस्ताव सादर केल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील . 
( ७) प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले अधिकार काढून घेण्यात येतील. 


दिनेश ओऊळकर , 
सहकार आयुक्त व निबंधक , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , ५ जानेवारी २०१५. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , 
Jalgaon in addition to thier own duties. 
Jalgaon , 28th November 2014 . 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS 

JUDGE 

ORDER 
No. B - 2 ( 19 )/ Stat/ 9294 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grantEarned Leave for 2 days i. e . on 1st December 
2014 and 2nd December 2014 (both days inclusive ) 
to availprefix holiday falling on 30th November 2014 
along with permission to leave headquarters with 
effect from 29th November 2014 after office hours 
till 3rd December 2014 before office hours to 
Shri. S . K . Kulkarni, Chief Judicial Magistrate , 
Jalgaon . 
No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. S . K . Kulkarni shall 
be reposted as Chief Judicial Magistrate , Jalgaon . 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rule , 39 that Shri. S . K . Kulkarni 
would have continued to officiate as Chief Judicial 
Magistrate , Jalgaon if he had not proceeded on leave 
during the above said period . 

II 
The charge during the leave period of Shri. S . K . 
Kulkarni, Chief JudicialMagistrate , Jalgaon is kept 
with the Smt. P . V . Ghule , JointCivil Judge , Senior 
Division and Additional Chief Judicial Magistrate , 
First Class, Jalgaon in addition to her own duties . 
Jalgaon , 28th November 2014 . 


ORDER 
No. B -2 ( 15 )/Stat/9297 /2014 . - The Principal 
District and Sessions Judge, Jalgaon is pleased to 
grant Commuted Leave for 5 days with effect from 
19th November 2014 to 23rd November 2014 (both 
days inclusive ) to Shri. P . S . Shinde, District 
Judge - 1 and AdditionalSessions Judge , Amalner. 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. P. S . Shinde shall be 
reposted as District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Amalner. 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay )Rule , 39 that Shri. P. S. Shinde would 
have continued to officiate as the reposted as 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Amalner if he had not proceeded on leave during 
the above said period. 


II 


The charge during the leave period of Shri. P. S . 
Shinde, District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Amalner was keptwith Shri. D . E . Kothalikar, 
Civil Judge , Senior Division , Amalner and Shri. K . 
P . Nandedkar, District Judge -5 and Additional 
Sessions Judge, Jalgaon respectively in addition 
to thier own duties. 
Jalgaon , 28th November 2014 . 


ORDER 
No . B - 2 ( 11)/ Stat/ 9296 /2014 . – In continuation of 
the above referred office order at Sr. No. 1 the 
Principal District and Sessions Judge , Jalgaon is 
pleased to extend Earned Leave for 3 days with 
effect from 19th November 2014 till 21st November 
2014 to Shri . S . B . Deore , 4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and JudicialMagistrate , First Class , 
Jalgaon . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. S . B . Deore is 
reposted as 4th Joint Civil Judge, Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class, Jalgaon . 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule , 39 that Shri. S . B . Deore would 
have continued to officiate as the reposted as 4th 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Jalgaon if he had not 
proceeded on leave during the above said period . 


ORDER 
No. B - 2 ( 15 ) /Stat/ 9293 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 6 days with effect from 1st 
December 2014 to 6th December 2014 (both days 
inclusive ) to avail with permission to leave 
headquarters with effect from 30th November 2014 
after office hours till 8th December 2014 before 
office hours to Shri . P . S . Shinde , District Judge - 1 
and Additional Sessions Judge , Amalner. 

No locum tenens is necessary . 


The charge during the leave period of Shri. S . B . 
Deore , 4th Joint Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Jalgaon was kept 
with the Shri. S . B . Deore , 4th Joint Civil Judge , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


२३ 


was kept with the keptwith Shri . Shaikh , M . Q . S . 
M ., District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Jalgaon in addition to thier own duties. 

Smt. K . B . AGRAWAL , 
1/c. Principal District and Sessions Judge , 

Jalgaon . 
Jalgaon , 1st December 2014 . 


On return from leave Shri. P . S . Shinde shall be 
reposted as District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Amalner. 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule 39 , that Shri. P . S . Shinde would 
have continued to officiate as District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Amalner if she had not 
proceeded on leave during the above said period . 

II 
Administrative charge and Judicial charge during 
the leave period of Shri. P. S . Shinde, District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Amalner 
was kept with the kept with Shri . D . E . Kothalikar, 
Civil Judge, Senior Division , Amalner and Shri . K . 
P. Nandedkar, District Judge - 5 and Additional 
Sessions Judge , Jalgaon respectively in addition 
to thier own duties. 
Jalgaon , 28th November 2014 . 


ORDER 
No. B - 2 ( 15 )/ Stat/ 9374 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Commuted Leave for 12 days with effect from 
10th November 2014 to 21st November 2014 (both 
days inclusive ) to avail suffix holidays falling on 22nd 
November 2014 and 23rd November 2014 to 
Shri. A . A . Shaikh , Civil Judge , Junior Division and 
JudicialMagistrate , First Class , Yawal. 

No locum tenens is necessary. 

On return from leave Shri. A . A . Shaikh shall be 
reposted as Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Yawal . 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rule , 39 that Shri. A . A . Shaikh would 
have continued to officiate as Civil Judge , Junior 
Division and JudicialMagistrate , First Class, Yawal 
if he had not proceeded on leave during the above 
said period . 


ORDER 
No. B - 2 (5 ) / Stat/9325 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge, Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 6 days with effect from 4th 
December 2014 to 9th December 2014 (both days 
inclusive ) with permission to leave headquarters 
with effect from 3rd December 2014 after office 
hours till 10th December 2014 before office hours 
to Shri. N . R . Kshirsagar, District Judge -3 and 
Additional Sessions Judge , Jalgaon . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. N . R . Kshirsagar shall 
be reposted as District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Jalgaon . 

Certified under note -2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rule , 39 that Shri. N . R . Kshirsagar 
would have continued to officiate as District Judge 
3 and Additional Sessions Judge, Jalgaon if she 
had not proceeded on leave during the above said 
period . 


Administrative charge and Judicial charge during 
the leave period of Shri. A . A . Shaikh , Civil Judge , 
Junior Division and JudicialMagistrate , First Class, 
Yawalwas kept with Shri. S . S . Ingale , Joint Civil 
judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First 
Class, Yawal in addition to thier own duties. 


Jalgaon , 2nd December 2014 . 


ІІ 


Administrative charge and Judicial charge during 
the leave period of Shri. N . R . Kshirsagar, District 
Judge - 3 and Additional Sessions Judge , Jalgaon 


ORDER 
No. B - 2 (6 )/ Stat/9375 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Commuted Leave for 1 day i. e . on 


28 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , एप्रिल ९ - १५ , २०१५ / चैत्र १९ - २५, शके १९३७ 


Bhusawal if she had not proceeded on leave during 
the above said period . 


II 


26th November 2014 to Shri. M . R . Sowani, 2nd 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Chalisgaon . 

No locum tenens is necessary. 

On return from leave Shri. M . R . Sowani shall be 
reposted as 2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class, Chalisgaon . 

Certified under note -2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay) Rule , 39 that Shri. M . R . Sowani 
would have continued to officiate as the reposted 
as 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Chalisgaon if he had not 
proceeded on leave during the above said period . 


Administrative charge and Judicial charge during 
the leave period of Shri. S . P . Gogarkar, District 
Judge -2 and Assistant Sessions Judge, Bhusawal 
was kept with Shri. M . B . Datye , District Judge - 1 
and Assistant Sessions Judge, Bhusawal in addition 
to thier own duties. 
Jalgaon , 4th December 2014 . 


II 


Administrative charge and Judicial charge during 
the leave period of Shri. M . R . Sowani, 2nd Joint 
Civil Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , 
First Class , Chalisgaon was kept with Shri. P . A . 
Patki, Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate, First Class, Chalisgaon in addition to 
thier own duties. 
Jalgaon , 2nd December 2014 . 


ORDER 
No . B - 2 ( 17 ) / Stat/ 9436 /2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 3 day with effect from on 
4th December 2014 to 6th December 2014 (both 
days inclusive ) to avial suffix holiday falling on 
7th December 2014 along with permission to leave 
headquarter with effect from 3rd December 2014 
after office hours till 8th December 2014 before 
office hours to Shri. A . K . Patani, Ad-hoc District 
Judge- 1 and Assistant Sessions Judge, Jalgaon . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Shri. A . K . Patani shall be 
reposted as Ad-hoc District Judge - 1 and Assistant 
Sessions Judge , Jalgaon . 

Certified under note- 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rule , 39 that Shri. A . K . Pataniwould 
have continued to officiate as the reposted as 
Ad-hoc District Judge - 1 and Assistant Sessions 
Judge, Jalgaon if shehad not proceeded on leave 
during the above said period . 


ORDER 
No . B - 2 ( 9 ) / Stat/9435 / 2014 . – The Principal 
District and Sessions Judge , Jalgaon is pleased to 
grant Earned Leave for 3 day with effect from on 
6th December 2014 till 8th December 2014 (both 
days inclusive ) along with permission to leave 
headquarters for above said period to Shri. S . P . 
Gogarkar , District Judge -2 and Assistant Sessions 
Judge, Bhusawal. 
No locum tenens is necessary. 

On return from leave Shri. S . P. Gogarkar shall 
be reposted as District Judge - 2 and Assistant 
Sessions Judge , Bhusawal. 

Certified under note - 2 below Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rule 39 , that Shri. S . P . Gogarkar 
would have continued to officiate as the reposted 
as District Judge - 2 and Assistant Sessions Judge , 


II 


Administrative charge and Judicial charge during 
the leave period of Shri. A . K . Patani, Ad -hoc District 
Judge - 1 and Assistant Sessions Judge , Jalgaon 
was kept with Shri. S . D . Jagtap , Ad-hoc District 
Judge- 2 and Assistant Sessions Judge , Jalgaon in 
addition to thier own duties. 


Jalgaon , 3rd December 2014 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI RUPENDRA DINESH MORE . 


